नरवीर तानाञजींती शौर्य गाथा 


श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना आणि त्यांच्या वीर सहकाऱ्यांना समर्पित 


सध्याच्या भूदल, हवाईदल आणि नौदलातील तज्ज्ञ लष्करी अधिकाऱ्यांनी 
केलेली मांडणी 


जगात अशा तऱ्हेची मोहिम फारच कमी वेळा आखली व फत्ते केली गेली 
असेल... इतिहासकारांनी या मोहिमेवर अनेक भाष्ये केली आहेत. 
'गड आला पण सिंह गेला' या उक्तितून, पोवाडे व कहाण्यातून तानाजी 


मालुसरेंच्या जीविताच्या आहृतीची आठवण या चढाईच्या लढतीला उदात्त 
करून जाते... टॅ 


ए>७७ 1 /2 7311 क्र: 
1 अडे 8 ॥ ही | 
वा | रि _ र रा 


मच्या हा प कु -- ह प्रा) अ - | या -- य 
क ॥। ब 1 |! > कलि श , / 
र्य | 4 शा - ्ि रू हि र्य यी कि 
1. रा ॥ रह १ ज् र | हि . ॥ 
क नं वि 1. शष र्भा क | 


4*महाराजांनी जी लढाई केली त्यातील चुका दाखवायचा उद्देश नाही. 
*सुदशासतीय दृष्टीकोनातून आजच्या लष्करी अधिकाऱ्यांना जर आज्ञा 


*तर त्या काळातील मर्यादा लक्षात ठेऊन ते ही मोहिम कशी नियोजित करतील 
आणि कशी पार पाडतील या प्रमेयावर खालील शोधकार्य आधारित आहे. 


4*लष्करी दलांना विविध अंगांनी विलेषण करून कसे नियोजन करावे लागते. 
पूर्वतयारी कशी करतात. प्रत्यक्ष पार पाडत असताना परिस्थितीनुसार कसे 
फेरबदल करावे लागतात. याची कल्पना यावी हा उद्देश आहे. 


डिसक्लेमर - या प्रस्तूतीकरणात वापरलेले फोटो, हस्तचित्रे, विविध आवाज, व्हिडिओ क्लिप्स, व्यक्‍तींचे चेहरे हे प्रातिनिधिक म्हणून वापरले आहेत. त्यात त्यांचा 


गैरवापर करण्याचा हेतू नाही. काही कारणाने कॉपीराईटचा भंग होत असेल असे दाखवून देण्यात आले तर ती सामुग्री वगळण्यात येतील. 


-. री | | | | | ै र | र श | | | 
। स . ति 


4*यावर मेजर जनरल शिशिर महाजन म्हणतील...पुरंदरच्या तहामुळे शिवाजी 
महाराजांनी १४ जून १६६५ रोजी सिंहगड स्वतः उपस्थित राहून कीरतसिंहच्या 
हाती सोपवला 


4*राजगडावरून परिसराचा आढावा घेताना ३ फेब्रूवारी १६७० पर्यंत 


महाराजांच्या नजरेला सिंहगड खटकत होता. मोहीम ४ फेब्रुवारीच्या (माघ 
वद्य नवमीच्या रात्री) सुरू झाली 


4 तानाजी मालसरे महाराजांचे खंदे पंचहजारी पायदळ सरदार होते. त्यांनी या 
मोहिमेची जबाबदारी आपणहून घेतली. अनपेक्षित जागेतून मावळ्यांना नेऊन 
आतोडात हल्ला करायची अभिनव पण अत्यंत जोखमीची मोहीम त्यांनी 
आखली. 


-ा ्ड 11:04 न्या क्क 


नरवीर 


1670 साळातीळल सिंहगड़ाची र्पारिस्थिती 


स. 3012॥७या “अ 


स्व. 


दि. ३/४ फेब्रूवारी १६७० रात्री, शुक्रवार, 
(शके९५९९ सौम्य संवत्सर माघ वद्य नवमी) 
नरवीर तानाजी मालुसरे आणि त्यांचे कनिष्ठ बंधू सूर्याजी मालुसरे आपापल्या बरोबर 
साधारण ५०० मावळ्यांसह सिंहगडाच्या पायथ्यापाशी सायंकाळी येऊन पोहोचले 
आहेत. त्यानंतरच्या घटनांवर आधारित हे सादरीकरण सुरु होते. 


बर... . &€ 
क 
ब >> 


न ऱ्य वद... यव सह “> -_5€«*०८. १२५ स मा न्य क 
>. च्य णा. लपत यायची 
> रि भक >. * |) डे ह. ः 
>... 5. बक पायवाट 
- ५४३०-८५-4२ य य. ग्य वि चह र - आयक 2 आका अ जा वा 
>. सन्य -< हर -क< ण 
(>. य ज्वर क र 2-४ >. व 
मळ गे क.  :-शेल्मवेलेकय - शा १०७, ३१6० | "७ ँ क 
2३७. ब्र ३ » 1. खी अश. | तानाजींबरोबर र 
डि 220 च्य नमक... ०१ कलर, न ह. (४ ७१.” -- चळ तानाजींबरोबर ।- * 
य च्या 3... महे * ऱ् जमलेले मावळे 
3. हक 3. क त ५ 0 १) अल जमलेले मावळे । *_ 
:: ५.४7” कच ळी ले. आय म... ल : र कि. >... * 
क क जक हनुमानगढी ळी ५-.. १ र | ७7 ७. ह. 
1 वि डळ "१. ९ क हि /९१ ब जॅ जक... 
>> कन 1. आत... वाला ५ कु आक / व न 
की क कट ह क. १. डळ. 


मद. 
क 6 के 
८४--४०..८४-.-४४५ 
%-२-४८ 
७०८. “र 
,््ट 
रै र 
“डं 


८: हनुमान गठी, झुंजार बुरुज पायवाट _ * 


नरवीर तानाजीचे ट्बा घरळेळे जवान मावळे 


७९ हनुमानगढीकडून ). 
ग्रम चढायला तयार... *. 


चा. , >. “शि *->*.- "% "त 


रज | > भक 4. ल्या ग |, २४ 
ह रवाळ. 0 र कि 


**५५४ ...  दोरशिडीवरून ' )५_ : 


र] 
शी. 


राजाराम म£€ 


समाधी 


>. न] 5 ॥ [1] टिळक बंगल 
पहाऱ्याचे ठाणे | र] 


पाणळोटाची घळ आजही 
अशी दिसते 


4* अडोशाच्या घळीत 8 तास दुर्गधी सहन करत 
नाक मुठीत धरून बसलले मावळे तानाजींची 
आज्ञा आल्यावर.... 
4*दोरशिड्यावरून आलेल्या कंपनी 'अ' मधील 
तुकड्या २ व ३ कलावंतिणीच्या 
4*बुरुजावरील पेंगणाऱ्या सैनिकांना कापून 
काढतात 


क्षा, ला. ॥*..4-., येईपर्यंत 
9२” | हँ भे लपायची 

/“ .. अडोशाची घळ 
4 दोणागिरी कड्याखाली_ / क नः 
जमलेले कंपनी अ, ब, कचे र 
जवान वर चढायची जागा /* ,_ ३१ शी 


4 दोणागिरी कडा, तिथून वर 
चढलेल्यांची लपायची 
जागा, व हनुमान गढी 

कडून वर चढायची जागा 


चढन जाऊन * 
3०० जवान 


कक 


कारवा$ सुरु कंपनी 'अ*ची तुकडी ( प्ळाटन) 
1 व 2 पहारेकयांचा सफाया करते 


कंपनी *क' पुठे 
सरकत चाळळी 
। 4-तुकडी ९ ने चौकी हनुमान 
गढीचा सफाया केला. 
4२०० जवान चढून वर यायची 
वाट मोकळी केली. 
4*तुकडीरने इं हजार बुरुजाचे 
रक्षक खतम केले. 


य पकडी ने तानाजींच्या 
केंद्राची स्थापना 
केली. 


टेहळणी 


र -ट जन << ्ी 
म > &- व > पोक व 


1 क 
ऱ्टॅ 


/--.- 


“७ 


क“ गा. आ आ - 


्ी ळर नळ... 
, कलावंतीचा १५६७८ - . 


शिड्यावरून चढून आलेल्या कंपनी “३ 
ची कामगिरी 

कलावंतीणीचा बुरुज व विंडपॉईँटच्या 
चौक्यांचा सफाया केला. याच सखल 
भागात मुगल सैनिकांचे तंब्‌ होते. 


'अ"-तुकडी2व3ची कारवाई 


याया चढून आलेल्या कंपनी 'अ* ची कामगिरी 
बालेकिल्ल्याच्या भिंतीच्या आडोशाने झोपलेल्या सैनिकांची 
झोपमोड न करता तुकडी २ ने पागा गाठली. तुकडी ३ नी गवतांच्या 
गंजीला आग लावून दिली. 


ह. 6 लयहाहेनवा 0) ्रीक्रारा चे 


च्य ऱ्> १ कळकळ | 
४॥॥-९०९च 


ऱ्य र [र्‌ आळ र ळ्ळ १ चे | > र ॥ 
तेलबोळ्यांनी गंजीला 
० 9 | तक 9] (> [द 1 र 
आग लावली. 


4 १ 4 
ण्या ब ७ ७७ ३ ५ र, 
ही हू कि | 8! 
श्‌ | च |. । र | 
धी |; र ह रक 


4* अचानक दावणी तोडून सैरावैरा पळत सुटलेल्या जनावरांना तंबूत घुसण्याशिवाय पर्याय 
नसल्याने त्यांच्या पायदळी तुडवल्या आया यसत य न बचावायला अंगावर जाड पांघरूणे घेऊन 
झोपलेल्या सैनिकांची तारांबळ उडाली.... घोडे, बेल, म्हशी एकदम अशी कशी सैराट आली? 


नक्की काय झाले? याचा उलगडा न झाल्याने भांबावलेल्या सैन्याला ... 


4* एकदम आगीचे लोळ वर जाताना पाहून तिकडे काय झाले पहायला धावले... अशा 
भांबावलेल्या सैन्याची मानसिकता लढायची न राहता समोरच्या गोंधळाला आवरावे कसे 
यावर होती... 

4* आता “हर हर महाहेव' अशा रण गर्जना बालेकिल्ल्याच्या आतील सरदारांच्या कानावर येऊ 
लागली... अशा धुसपुश्ी अनेक वेगवेगळ्या तऱ्हेचे सैनिक जमले की आपापसात दंगे करतात 
असे वाटून सुरवातीला दुर्लक्षित केले असावेत... 


4**सुमारे २०० मावळे असलेली कंपनी “ड' तोवर हनुमान गढीच्या बाजूने वर 
आली... जनावरांच्या सैराटीमधून, आगीच्या भयावह प्रकाराने दूर 
जायला पळत सुटलेले 
4*मुगल सैनिक एका बाजूला बालेकिल्ल्याची तटबंदी आणि बाया सऱ्या 
7७ ४950: असलेली घळ या सापटीत 'चिकन नेक' अगदी 
जागेत अडकले. त्यांना दाबून धरून.... 
*तास भर थोपवून धरून ठेवायला शक्‍य झाले. तोवर रात्रीचे ३ वाजून गेले 


ह १ (चण 


पागा 


तानाजींनी नियंत्रण कक्षातून सुर्याजीच्या कुमकीवर 
नजर ठेवायला व उदेभानाला बालेकिल्यातून बाहेर 


काढायला उकसवले... 
उदेभानाचे थडगे 


९2 
कल्याण दरवाजे आतून उघडायच्या सर्वात महत्वाच्या 
कामाला सुरवात केली. तिथे हातघाई होऊन मुगल 
'रखवालदारांनी प्रसंग ओळखून किल्ल्याचा जुडगा 
अंधारात तटाच्या बाहेर फेकून दिला. *€ कल्याण-कोंडाणापुर 


4* ... तिकडे बालेकिल्ल्यातील निवासस्थानात विश्राम करणाऱ्या उदेभानाच्या 
नोकरांना आवाज ऐकू आले. त्यांनी उदेभानाला उठवून सांगितले तसे “नंबर २ 
कमांडर सिद्दी हिलालला उठवून काय झाले आहे ते पहायला आज्ञा केली... ! 

4 त्याने कपडे सावरुन, हातात शस्त्र घेऊन आपल्या शरीर रक्षकांसह तो 
आवाजाच्या दिशेने निघाला. पण बाहेरून दरवाजा बंद केला आहे हे त्याच्या 
लक्षात आले... 

4 काही तरी नक्कीच गडबड आहे हे त्याने ताडले...आपल्या सैन्याला 'आतून 
गध्यांी लढायला सज्ज राहा' म्हणून ओरडून ओरडून आदेश द्यायला सुरवात 

| 


प्या. - 


दरवाजा 


ल्य उक ०222420006. ना न्न 

शी त - व्र >. . - टा 

ऱ्ड्ं 22 ट्क “> न्न _ 2 क” ह कक प्रव टे 
2000-02... ट्ट 


टू 2227-52 जल 


“ कंपनी “ब' आपल्या 


3222 0वप््याच ८ ्करध्ळ वू 7 0 शि कर...“ 
ल्म 22४१ र << नक” > क्ट ह 


न प > 


क ण. 


न्न 


ल्या बरोबरच्या ५० जणांच्या दरवाजे फोडायची 


रच्या ५० 
कल्याण दरवाज्याकडे निघाले. 


* त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांचा खातमा करायला १०० जणांची सुरक्षा 
कवच तुकडी होती. 


* दरवाजा खिळखिळा झाला की जोर लावून खेचून काढायसाठी ते सज्ज होते...! 


ड हत्यारे घेऊन 


-न्ड ] 1३ ९पाण दभ 


(५५) (५५ 


उदेभागातरे थड्ञ 


... तानाजींना काय घडते आहे याची माहिती देणारे हलकारे आगीची बातमी देऊन 
बराच वेळ झाला. त्यांचे दहा अंगरक्षक, जादाची शास्त्रे सांभाळणारे बालेकिल्ल्याचा 
दरवाजा केंव्हा उघडतोय यावर अंधारात बसून लक्ष ठेवून होते... 
4*कारण उदेभानाचे आत राहणारे सरदार इकडून बाहेर पडून आपल्या सैनिकांना 

लढायला एकत्र करायला बाहेर येतील. तेव्हा त्यांना मारायला कंपनी “ब* तयार 
होती. 


4*मात्र सुर्याजींची ५०० मावळ्याची कुमक आल्याशिवाय ही मोहिम एकतर्फी होऊन 
कुठल्याही क्षणी मुगलांच्या बाजूने हाताबाहेर जाण्याची शक्‍यता होती...! 

4*दरवाजे किती झटपट तोडून सुर्याजींना आत यायला जमेल यावर लढाईचे सर्व 
भविव्य ठरणार होते...! 


4हे तानाजी मनोमन जाणून होते...! 


4*...सुर्याजी आपल्या ५०० मावळ्यांच्या ३ कंपन्यांसह कल्याण 
दरवाज्यापासून ५ मिनिटांच्या अंतरावर लपून राहिला होते. अतिशय 
अरुंद उताराच्या जागेतून दरवाजा वाट पहात बसला होता. 
आत आपल्या सैन्याला मदतीसाठी झटपट गेल्याशिवाय ९२ ते १५ शे 
सैनिकांसमोर तानजींच्या ५ शे मावळ्यांचा टिकाव लागणार नाही है तोही 
जाणून होता...! 

4*दरवाजा अचानक उघडला तरी ताबडतोब घुसणे धोक्याचे होते. 
कदाचित तानाजीला ७190: ७७ सैन्याने आणखी कुमक कल्याण 
दरवाज्याबाहेर वाट पहात असे ताडून ते आपल्यावर आक्रमण 
करू शकतात. म्हणून ते सावध होते..! 


4*अनेकांच्या हृदयाचा ठोका चुकला. आता दरवाजा उघडला गेला 
नाही तर आपण जीवंत परतत ना 

*या विचाराने मावळ्यांच्या मनात विचार चमकून 
जायला लागले. 


4*समजा पळायची वेळ आली तर लटकलेले दोर किती दूर 
असतील... 


4*आता ते शाबूत असतील का? 
4... घरची कामं, नात्याची लोकं आठवत आठवत 
4*आता इथेच संपणार या कल्पनेने शहारे येऊ लागले...! 


4... वीर सेनानी शिपायांच्या मनातील भाव ओळखतात. तानाजींनी रागरंग पाहून 
खणखणीत शब्दात आपल्या सहकाऱ्यांना उद्देशून म्हटले... 


“हर हर महादेव* ट्रवाजा उघडला... 


4*... आणि तेवढ्यात हलकाऱ्यांनी बातमी आणली की पुढचा 
दरवाजा नीट बंद होत नव्हता तो लगेच उघडला. 


4*आपल्या लोकांनी तुताऱ्या वाजवून, 


4*'हर हर महादेव' 
4*गर्जनेने गडाच्या आसमंतात अनेक प्रतिध्वनी उमटत राहिले...! 
4*... सगळ्यांना एकदम हुरुप आला...! 


सुर्याजींच्या ५०० सैन्याच्या गमनाने चिंतित मराठ्यांना त्वेषाने लढायचा हुरुप आला 


4*एका मागे एक करत ५०० जण गडावर यायला तास भर लागला. 
आपल्या बरोबर आलेल्यांपैकी लढताना किती उरले किती गेले 
याचा अंदाज करणे तानाजीं अवघड होते. 


4*चंद्र मावळला. आता पहाटेचे ४ केंव्हाच वाजून गेले होते. 


**सुर्याजींचे ३ कंपनी कमांडर बालेकिल्ल्याच्या दरवाज्यापाशी घात 
धरून सज्ज होते. 
4*पण तो दरवाजा आतून उघडत नव्हता...! 


म्य 


द (00110: 


| 


धेऊन बालळीकल्याबाह 
7. अलि. ८ ४. अ क्ट. 7? :.. आहे 


री 


क 


तानाजी उदेभान 
> समोरासमोरची 


७४४४... हातघाईची जागा 


) सानक कल्याण ८रपाठ्यातुन ञआत 


ताना., 


८३171) ७3घ5 २० र: शट 
डे ६०11391115 तरच 325! 


4*उदेभानला सुचत नव्हते. शिवा इतके साहस करून रात्री कसा येऊ शकतो>... तो 
हा गड जिंकायला कधीही येणार असे आपल्याला माहित असून आपले लोक 
रात्रीला आग पाहून घाबरले?... आता मला बालेकिल्ला सोडता काम नये...! 
4*कारण मी जर पकडला गेलो तर आपला पराभव झाला असे होईल....! 


4सिद्ी हिलालकडून कुठलीच खबर चांगली येत नाही...! जनावरांची वैरण खाक 
झाली. घोडे बिथरले, तंबूत ठेवलेली शस्त्रे जनावरांच्या दाटीमुळे, पायदळी 
तुडवल्याने हाती येईनात...! 


** आपल्याला आता ठपका सहन करायला लागणार...! 


२» 


५$* ...दरवाजा उघडला... मशालींच्या प्रकाशात टेकाडावरून तानाजींनी निरखले 'हाच तो 
उदेभान'...! 

4* ... आगऱ्याला महाराजांबरोबर जाताना आपल्याला त्याने जयसिंहाच्या सरदारांची ओळख 
करुन दिली होती...! 

4$* तानाजी हातात ढाल तलवार घेऊन सावकाश खाली उतरायला लागले...! 


4 तानाजी हातात ढाल तलवार घेऊन सावकाश खाली उतरायला लागले...! 
4* तोवर उदेभानाच्या १० अंगरक्षकांवर झडप घालून सूर्याजींच्या शूरांनी गारद 
केले...! आपले रक्षक असे अचानक कोसळलेले पाहून... 


4 
७७७७ 


4* उदेभानाला कोण समोर आहे याची खात्री नव्हती...! बोलते करत बेसावध करायची खेळी 
त्याने केली... 'सिवा तो नही?' 
4*... तो हिंदुस्तानीत काय म्हणाला याचा अंदाज घ्यायला वेळ मिळावा म्हणून तानाजींनी 
आपल्या अंगरक्षकांना म्हटले, “तो काय म्हणतो रे...?” 
4*“"काय की, पण त्याला तुम्ही शिवाजी महाराज वाटताय बहुतेक... !' 
वेच 


जॅक कल ..ळ 
क न“ - 


् ७८८” 
अचानक समोर आलेला शिवाजी तर नाही । .» 
असे वाटून । 
“तुम कौन? सिवा?” ... 
“मी “ताना... 
तुला मीच पुरेसा आहे”... 


4... दोघांच्या तलवारी 
एकमेकांशी भिडल्या. 

4*मराठ्यांच्या या 
तलवारबाजींच्या 
सरावाचे डाव 

4*उदेभानाला चकित 
करत राहिले. 


4*पाहता पाहता दोघांच्या 
शरीरावरचे कपडे 
रक्‍ताच्या रंगात माखले. 


4*उदेभान एकटा पडला 
होता. ह... त्वेषाने 
वार करत होता. 

4त्या दोघांच्या मधे 


पडायची हिम्मत 
कोणाला होईना...! 


4 आता उदेभानाने पवित्रा बदलला... आपल्या हा आटपत नाही 
म्हटल्यावर त्याने उजव्या ऐवजी डाव्या हातात तलवार धरून ढाल 
उजव्या हातात घेतली. 


4 हात बदलून वार करायचा सराव आता त्याचा अशा ऐन वेळी 
कामाला आला...! 

4 तानाजींनी उजव्या हाताने लढणाऱ्यांशी केलेल्या सरावामुळे 
आता त्यांचे आडाखे चुकायला लागले...! 


4* उदेभानाने केलेला जोरदार घाव ढालीवर झेलताना ढालीचा बंद ढिला 
पडला... ती मुठीत धरूनही लडबडायला लागली...! 


4* तलवारीचा घाव डाव्या हातावर कोसळल्याने तानाजींचा डावा हात 
जबर जखमी झाला. 

4*ढाल मिळूनही ती धरायचा त्राण राहिला नाही. ते तोल जाऊन 
बसले...!!! 


ह 


द ते सावाचे हीच संधी गाठून डोक्यावर भीम घाव घालायला दोन्ही हातांनी तलवार 
उचलली... ! 


4... मागून अंगरख्याला मानेच्या जवळ धरून एका हाताने खेचले. म्हणून तो जबरी 
वार हुकला...! 


4*'तू कौन?' म्हणत उदेभानाने चमकून मागे पाहून विचारले... 


4*'मी सुर्या... ! त्याचे दुर्लक्ष झालेले पाहून क्षणात तानाजींनी उठून जोरदार प्रहार 
करत उदेभानाला पाडला...! पण पडताना त्याच्या डाव्या हाताने केलेला वार छाती 
वरून चिरत गेला... 


4*दोघेही वीर अती श्रमाने घायाळ झाले. सूर्याजींनी भावाला मदत करायला हात पुढे 


तानाजीना वीरगतो प्राभ झाली... 


4*“तू त्यांच्या सरदाराला दाखव उदेभान मेलेला'... 
4*“त्यांना शस्त्रे टाकून शरण या? म्हणून कबूल करून गड खाली करायला लाव... ! 


4*“मला इथुन बाजूला काढा... मला जमेल तसे मी पहातो..!' 
4*उदेभानाचा प्राण तोवर मावळला... !! 


4*तानाजींच्या अंगरक्षकांनी अतिहळुवारपणे त्यांना सुखरूप ठिकाणी नेले. पण तोवर 
फार रक्‍त गेल्याने ग्लानी येऊन 


4 मुगल सैन्याने शरणागत होऊन जनावरे, शस्त्रे, पैसा-अडका, टाकून गड खाली 
केला..! 


4* मुगल सैनिकांनी शरणागत होऊन पुणे व कल्याण 
दरवाज्यातून पलायन केले... 

4* मागे टाकलेली इस्त्रे, जनावरे, यातून वाट काढत 
मोठा जाळ केला गेला... 

4* तिकडे राजगडावर शिवाजी महाराजांना जिंकल्याचा 
इशारा मिळाला. 


महान योघ्याचे सरण 


4* घोरपड जास्तीत जास्त लांबी पाच फुटापर्यंत असते. तिचे वजन शंभर 
घोरपडीचे डोके धडाला एका मणक्‍्याने जोडलेले असते. तिच्या शरीरावर बाह्यत्वचा कठिण व 
जाड असते. 
4* लहरी प्राणी. त्यावर विसंबून कोणतेही नियोजन करणे धोक्याचे. पोत्यात भरून तिला ४५ 
किमी राजगडापासून उचलून आणणे, अंधारात ती कुठे जाते ते माहित नसणे वगैरे कारणांनी 
] उपयुक्त नाही. 


पोहिंमेची सरवात व आखणी 
यावर मेजर जनरल शिशिर महाजन म्हणतील...पुरंदरच्या तहामुळे शिवाजी 


मठा बानी ९४ जून १६६५ रोजी सिंहगड स्वतः उपस्थित राहून कीरतसिंहच्या हाती 
ी 


4 राजगडावरून परिसराचा आढावा घेताना ३ फेब्रूवारी १६७० पर्यंत महाराजांच्या 


नजरेला सिंहगड खटकत होता. मोहीम ४ फेब्रुवारीच्या (माघ वद्य नवमीच्या रात्री) 
सुरू झाली. 

4 तानाजी मालुसरे महाराजांचे खंदे पंचहजारी पायदळ सरदार होते. त्यांनी या 
मोहिमेची जबाबदारी आपणहून घेतली. अनपेक्षित जागेतून मावळ्यांना नेऊन 
रातोरात हल्ला करायची अभिनव पण अत्यंत जोखमीची मोहीम त्यांनी आखली. 


९. अनुक्रमे “अ” व 
“क” कंपनीने 
कड्याच्या दोन 
टोकावरील व 
आतल्या 
पहारेकऱ्यांवर 
हल्ला करणे. 

२. त्याआधी 
कमीतकमी 3०० 
मावळे कडा चढून 
सज्ज हवेत. 


] महाराजांचे नियोजन 


म शि 
की 
| ह“ टो. | र च्ा 
। 


मर्गिरी तानाजींची 


"य क यक क का ही 
सल्लागार समितीत येसाजी कंक, 
मोरोपंत पिंगळे आणि शेलार मामा यांचा 


3. उरलेल्या “ब” 
कंपनीने 
आपल्याबरोबरच्या 
७५० जणांना कल्याण 
दरवाजा आतून 
उघडायला रक्षण व 
मदत करणे. 
उदेभानाला 
बालेकिल्लयातून 
बाहेर काढून मारणे. 


दाद जनरल दत्तात्रय होकटकरांना हा प्रश्न विचारला तर ते काय उत्तर 

१ 

4*तानाजींना सिंहगडाची खडानखडा माहिती होती. 

4*पायदळाचे सरदार असल्याने तानाजींकडे खडे एक हजार सैनिक उभे 
करायची ताकद होती. 

4*तानाजींना उदेभानाचा चेहरा व कदकाठी आश पासून न पाहून माहित 
असावेत. कोणाला नक्की मारायचे आहे फार के ठरते. 

4*आणि सर्वात महत्वाचे की शिवाजी महाराजांचा त्यांच्यावर अत्यंत 
विश्वास होता. 


4* बहिर्जींच्या याला काढलेली माहिती - 4 गडाच्या घेराला बाहेरील सुरक्षाकडे पुर्वी पासून 


सैन्यसंख्या, अर जांवरीठ पाळ्याबदल | बवहिवाटीच्या स्थानिक मावळ्यांना सोन्याचे कडे देऊन 
आणि पहारेकऱ्यांची व संख्या, नवी आपलेसे करता येईल. काही कारण नसल्यास 
बांधकामे... मेटकरी २ आठवड्याला हजेरी. एकूण ९५ ते २० 

4 कल्याण गावच्या बाजूच्या ३ दरवाजातील लोक गस्त घालतात. 
रक्षकांची संख्या कमीत कमी ३०. आतून 4* कलावंतिणीचा आणि झुंजार बुरूज (सध्याची नावे) 
कडीने बंद न होणारा पण झाकणारा नादुरुस्त | यामधे विविध सरदारांच्या सैन्य तुकड्या साप्ताहिक 
दरवाजा क्रमाक २. दोन पाळ्यात तटाच्या आतून २ जणांच्या 

4* पुणे दरवाजा नाचे पता सर्व आतून रात्रपाळीच्या ४ नव्या गस्ती चौक्या तयार केल्या 
लाकडीदाटण्या, मजबूत बंद. आहेत. 


4* फितवून दोरशिड्यांची व कासऱ्यांची सोय  ।। 4 सरदारांच्या घराला सदैव ३ पहारेकरी हजर असतात. 
जनावरांकरता आहे असे सांगून करता येणे ।| .५ रात्रीपाळीत सैनिक कमीत कमी ५० ते ७०. रात्री २ 
शक्‍य. नंतर बहुधा गाफिल. 


४8. तानाजींनी मोहिमेसाठी काय तयारी केळी होती? 


लेफ्टनंट जनरल वेंकी पाटील यावर काय म्हणतील... तानाजींना पाहणीत 
दिसले की.. 
4*जंगलात वाघ गेल्या काही हप्त्यात दिसलेला नाही. 


4*रात्री हरणे, सशांच्या मागे तरस, कोल्हे फिरतात. फेकलेले उष्टे अन्न खायला रानटी 
कुत्री, डुकरे येतात. 


4*फासेपारध्यांना कामाला लावून त्यांच्या कडून नाग आणि सापाची वारुळे, 


मुंग्यांच्या घराचे मातीचे डोंगर, गांधीलमाशांची पोवळी यांचा शोध करून ती 
नाहीशी केली. 


4*कारवी, घाणेरी या बोचऱ्या, खाजऱ्या झुडपांची तोडणी केली. 


4*घोडेपागेवाल्यांकडून माहिती काढली. उदेभान सध्या कसा दिसतो? काय 
पोषाखात असतो? त्याचे अंगरक्षक किती? व कोण? 


93. च लाच्या पत्टदी ६९€९॥०॥ 
मिलिटरी कमांडर (तानाजीच्या) प्रत्यक्ष पहाणीतील मेट्याच्या घेऱ्याच्या लोकांतून 
नोंदी कशा ठेवतात ब्रिगेडियर हेमंत महाजन म्हणतील... 
4 गडावरील उदेभानाच्या ल सैनिकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. औरंगजेबाशी करार 
मोडल्याच्या बातम्यांमुळे ते अती सावध असतात. 


4* जनावरांना, कडबा वगैरे बांधायच्या बहाण्याने पाठवलेले दोरांचे बिंडे गडावर गेले 
आहेत. 

4*ते दोर कड्याच्या असलेल्या बळकट खडकांना, झाडाच्या बुंध्यांना बांधायला व 
रात्री अंधारात कमिटी क टाकलेले दिसावेत म्हणून पांढरे कापड घेऊन आपल्यातील ४ 
पैकी २ जण वर गेलेत. उरलेले जाण्याच्या तयारीत आहेत. 

4*रात्री अनेकदा बुधल्यातील तेल संपून चौकयात अंधार असतो. येत्या काही दिवसात 
कलावंतिणीच्या बुरुजाजवळच्या पटांगणात काही नायकिणींना नाचवणार आहेत. 


हि. ७4 , ऱ्मी श्र ही 1 
| ॥ । ् ॥ ही) चू | | श्र कि 
हि | - ण ह 1 । | कि । र्भा र 
१0 तरी | 3 | | जी ९30)६॥४॥६ १५). 


नेव्हीतील कमोडोर श्रीकांत देशमुख सांगताना म्हणतील... 
4*महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे कामगिरीसाठी लागणारी इास्त्र - सामुग्री, सैन्यबळ 
आणि साधनसामुग्रीचा आढावा. 

4*११०० तलवारी मुठी, म्याने, धार लावून तयार, वाद्या तपासलेल्या ढाली तयार 
आहेत. वाखाचे दोरखंड, नाडेवाल्या दोराच्या शिड्या,चकमकीचे दगड, धूर करणारा 
नवसागर, गवत पेटवायला तेलात बुचकळलेले पलिते, जखमींना पट्टी, निरगुडीचा 
पाला, लेप तयार आहेत. 

4 सैन्याचा हजेरीपट सोबतच्या सरदारांच्या तुकड्यांची मोजदाद झाली. 

4*राजगड ते सिंहगड वाटेत लग्नाचे वऱ्हाड जाणार आहे अशी आवई पिकवली आहे. 
4 गावकऱ्यांतील वाट दर्शक व गडावरील दिवसाकाम करणारे साथिदार मिळवले. 


4 लेफ्टनंट जनरल सतीश सातपुते यावर भाष्य करताना म्हणतील.. 


4 उयसिहाच्य सज ल हा चढून येण्याला कठीण होता म्हणून हा भाग 
उदेसिंहाच्या सेनेने होता. 


4 चढून गेल्यावर लपायला सोईचा खोलगट भाग होता. हनुमानगढीतून उरलेले सैनिक 
चढवणे सोईचे होते. 


4* अंधुक चंद्रप्रकाशात कामगिरी पार पाडायला व रात्रीचे किती वाजले याचा अंदाज 
यायला सोईचा होता. 


4* कल्याण दरवाज्याकडे जायला सोईचा मार्ग होता. 
4 शत्रूच्या सैन्याला अडवायला चिंचोळा पट्टा होता. 


6 .- शा या -“ -. व |. 
् हषे का जाषकोलाऱया €- एट ्ट”- "च ७112? 
ता ह | 8 ह| क ६४. | ह ३ 6 क | र | रह मोही ग्या अ । & | सी | ल 
0, > ७ हि २५०५ %. खळ क ऱ् जज हरत छा)... लार शी _1...-3.. च. लिक वी. 
क 1 । क्र | | ।् | क १... । र ह 8 प | 4 । । कि | | १ | श्र 1 ही क र । ही है व्यय | क्र | हं / क्र जु कि 
श | क र | | श्‌ ॥ । ) र “की 1. | 0 | | व्य १ € । जी ्क्ी श् 
् ड् 4 डि क्क शि ७ रा व | भी किती आ, श्‌ र्‍ र र्ड कग जि. 


4* ले. जनरल संजय कुलकर्णी ज्यांनी सायचीन पहाडी १९८४साली काबीज केली होती. ते 
गणिताच्या आधारे म्हणतील... 

4* युद्ध हे “गती आणि वेळ' या दोन पायांवर उभे असते. त्यात पराक्रम, शस्त्रे, नव नवीन 
युद्धप्राविण्य, डाव-प्रतिडावपेच यातून ते जय आणि पराजय या लंबकावर 
हेलकावते. चढायला लागणारी उंची १५ मीटरच्या आसपास धरली तर सुरवातीला वरून 
य २ दोरशिड्यांवरून २० मिनिटात ९० जण दोणागिरी चढून जायची गती शक्‍य 
असेल तर 

4* पहिल्या तासात ६० जवान तर पुढील ३ तासात दोरशिड्यांची संख्या ६ पर्यंत वाढवून ताशी 
९० जवान असे २७० -- ६०-३३० वर जाऊ शकले तर पुढच्या भागाची आखणी केली जाईल. 

4* उरलेल्या २०० सैनिकांनी हनुमान गढी सर केल्यावर झुंजार बुरुजाची “चिकन नेक' वाट चढून 
वर यायचे आहे. 


4 | [ ह ५ र | 1 चि. गग रक | भ | ी [ रो. जी 
>/॥ "0 २ ॥.» २॥॥९»॥ २६.» ६-> २. । नी, क 


ी 


4* एयर मार्शल भूषण गोखले यावर मार्मिक उत्तर देतील.. 
4*२ते ४ ही गाढ झोपेची वेळ असते. 


4 हातात आत्तासारखी घड्याळे नाहीत. अशा परिस्थितीत वाजले किती हे ठरवणे कठीण... 
म्हणून हल्ल्याची वेळ चंद्राच्या गती व दिसण्यावरून ठरवावी लागली असेल. 


4* अष्टमीच्या रात्रीचा चंद्र ९२ नंतर डोक्यावर येतो. तो दोणागिरी कड्याच्या बाजूला दिसायला 
लागला की तोवर आपले २०० सैनिक वर पोचले तर समजायचे की आणखी १९०० वर गेले की 
हल्ला करायला सुरवात करायची. 


4 त्याआधी तेलाच्या बुधल्या, चकमकीचे दगड, कापसाचे बोळे, जादाच्या तलवारी, ढाली, 
दरवाजे फोडायला पहारी, घण, मोठे हातोडे, करवती, सामान वर आले पाहिजे. 

4* डोळ्याला चष्मा, दुर्बिणी नाहीत, पटकन आग लावायला लायटर किंवा आगपेट्या नाहीत. 
याचे भान आजच्या कमांडरांना राखले पाहिजे. 


4* एयर मार्शल सुनीत सोमण म्हणतील... «येत्या अष्टमीच्या आधी सर्वांनी गटागटाने 

4 हे मावळ्या शूरांनो आपल्याला कोंढाण्याला राजगडावरून कूच्‌ करून घेराच्या खालच्या 
आपल्या राज्यांच्या मुखत्यारीत परत वस्तीपाशी जमायचे आहे. तुकडीच्या या 
आणायचे आहे. हवालदारांनी किती जण जमलेत याची नोंद 


4 सुर्याजीची आपल्याला कल्याण . 
दरवाजाकडून कुमक मिळवण्यास ते तीन 4 गडावरचे लोक खाली उतरले की अंधार 
दरवाजे आतून उघडायला आपण व्हायच्या आत दोन्ही बाजूच्या मावळ्यांनी 
कड्याच्या बाजूने हिकमतीने वर जायचे ' लपून राहाणे. 
आहे. आपण एकूण हजारापेक्षा कमी «. वरून दोर खाली आले तर ते पकडून त्यांना 
असलो तरी १५०० पेक्षा जास्त शत्रूला भारी आपल्या कडील दोर बांधून जादा व 


आहोत. व चढायच्या वाटा तयार करणे. 


१ ॥ €00ठती[(त त चोरा ठ०॥ टत त£ 
स्टाफ कॉलेजचे आर्मी विभाग मुख्य मेजर जनरल अमरदीप भारद्वाज 
यावर अभ्यास करून म्हणतील... 
4 मॅनूव्हर वॉरफेयर (१॥910९एए€2 "/४1€) किंवा मराठीत सुटसुटीत 
नाव 'धूर्त युद्ध तंत्रः. ते विविध घटकांतून साध्य होते. 
4 त्यांनी जगातल्या नामी मिलिटरी कमांडराच्या लढायांचा आढावा घेऊन 
शिवाजी महाराजांना (१० पैकी १० हय ण्याची प्रथा नाही म्हणून) १० 
पैकी ९ मार्क देऊन प्रथम क्रमांकाने आहे. 
4-या लढतीत त्यांच्या विचाराने - धक्कातंत्र, गोंधळ उडवणे, चकवणे, लपून 
मोठा हल्ला करुन लढा जिंकणे या चारही तंत्रांचा वापर आहे 


4* यांनी नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या सिंहगड लढ्याचे लष्करी 
अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून सादरीकरण करण्यास सुरवात केली. 

4* त्यानंतर विशाळगडाजवळच्या पावनखिंडीतील लढा, 

4* लोणावळ्या जवळच्या कुरवंडे घाटातील उंबर खिंडीतील नाट्य, 


4* सुरतेच्या किंमती सामानाचा संभार घेऊन परत येत असताना 
कांचनबारीतील हुलकावणी, 

4* अफ़ज़लखानाची उलटवलेली बाजी, 

4* लाल महालावरील सर्जिकल स्ट्राईक, 

4* अशा शिवाजी महाराजांनी ज्या लढायात स्वतः नेतृत्व केले त्यांचे 
सादरीकरण केले आहे. 

१...) ४8५ मो.क्र. : 9881901049 


1) 
र्‍ 


।'ळाख मेळे तरी चाळतीळ 
७ पण लाखांचा पोशिंदा 
मरता कामा नये... 


1 
स्वामी कार्याला समर्पित 


वीर बाजी प्रभू देशपांडे 'तीएबागीपभदेशाांदे 


सादरीकरण - 
विंग कमांडर 
शशिकांत ओक 
(९८८१९०१०४९) 


करतवळबखानाचा उतरला नक्षा - 
अंबे नळोतीळ शरणागती - भाग 1. 


“झोले* सिनेमातील अंगरेज जेळर शेखी मिरवतो 
नंतर फजिती पावतो. याची आठवण ताजी होते. 


ररूकर्ळन्स्याडच्््स्याक छू स्केव्यिड, वख्तरेस्त्रेव्तिड,, | 
च्ञडर्अस्ओरेल्लेच्य्स्यड व्वख्न्जक्ञा त्नाच्ज्व्न्च्ते 
उ हिरक ऱसया हेल्डे व्लाऊल्लेस्कहे लकडे शकले 


